सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २१.१२.२०२३ 


वाचा :- शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६६५/ 
आस्था- १, दि.२३.११.२०२३. 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेतील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन दि.२३.११.२०२३ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीवर झासनास कोणतेही आक्षेप/ हरकती 
प्राप्त झालेल्या नाहीत. 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांनी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील पदांच्या 
नेमणुकीसाठी सन २०१७ मध्ये घेतलेल्या स्पर्धात्मक निकालानुसार मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल संकीर्ण अर्ज क्र. २९४/२०२० मध्ये मा. न्यायाधिकरणाने दि. १२.०१.२०२१ 
रोजी दिलेल्या आदेशानुसार श्रीमती मोनिका म्हातारदेव धायतडक (प्रवर्ग-भ.ज.(ड)) (गुणानुक्रम १९) यांची 
नियुक्‍ती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेल्या मुळ अर्ज क्र. 
५००/२०१९ मध्ये होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहुन दि. ११.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आली आहे. श्रीमती धायतडक ह्यांनी सहाय्यक कार्यकारी अभियंता पदावरील दोन वर्षांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्याचे आदेश अप्राप्त असल्याने त्यांचा समावेश दि.२३.११.२०२३ रोजी 
प्रसिद्ध तात्पुरत्या ज्येष्ठतायादीत करण्यात आलेला नव्हता. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन 
निर्णय क्र.सीएफएन-२०२३/प्र.क्र.२२९/सेवा-२, दि.०४/१२/२०२३ अन्वये श्रीमती मोनिका म्हातारदेव 
धायतडक यांचा परीविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात आला असून, त्यांची सहायक कार्यकारी 
अभियंता पदावरील सेवा दीर्घ मुदतीसाठी पुढे चाळू ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित झाला झाला आहे. 


यास्तव, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल संकीर्ण अर्ज क्र. २९४/२०२० 
मध्ये मा. न्यायाधिकरणाने दि. 92.09.2029 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल मुळ अर्ज क्र. ५००/२०१९ मध्ये होणा-या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहुन श्रीमती मोनिका म्हातारदेव धायतडक (प्रवर्ग-भ.ज.(ड)) (गुणानुक्रम १९) यांचा गुणानुक्रम 
लक्षात घेऊन त्यांचे ज्येष्ठता यादीत स्थान निश्चित करण्यात आले आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आस्था-१ 


उपरोक्तप्रमाणे बदल करून “महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे नियमन) नियमावली, २०२१” 
मधील तरतूदीस अनुसरुन महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवेमधील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
“प्रपत्र-अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२२११६२८१७२३१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH KASHINATH 


सोबत -- प्रपत्र “अ” SAT | 5 H HADPE 


DN: CN = SATISH KASHINATH HADPE, C = 


KASHINATH HADPE 1: s= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT 
Date: 2023.12.21 16:28:56 +05'30' 


(सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 
) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
) सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) , सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य 
३) मा.अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) परिशिष्ट “अ” मधील सर्व सहायक कार्यकारी अभियंता, द्वारा संबंधित मुख्य अभियंता, सा.बां. 
प्रादेशिक विभाग/ अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ. 
६) कक्ष अधिकारी आस्था- ३/ सेवा- १/सेवा- २, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नियम ३ 
(२) (ब) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आस्था-१, दिनांक २१/१२/२०२३ 
प्रपत्र-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची . 


जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
(दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक 
प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 


दिनांक दिनांक 
(दिनांक-महिना- 
वर्ष) 
ae 
श्री.प्रशांत निळकंठ कोरे सरळसेवा ०९-०८-१९८६ 
_ 
— 


सरळसेवा १८-०७-१९९० 
सरळसेवा ०८-१०-१९९० 


शासकीय 
कर्मचाऱ्याचे नाव 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा मार्ग 


०१-०४-२०१६ ०१-०४-२०१६ 


०१-०४-२०१६ 


३१-०८-२०४४ 


बी.ई.(सिव्हील/) 
एम.ई (संरचना) 


श्री.रोहित विश्वास तोडले 


श्री.प्रांजल प्रमोद पाटील बी.ई.(सिव्हील)/ 


एम.टेक (सिव्हील) 


०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ ३१-०७-२०४८ | बी.ई.(सिव्हील)/एम. 
CH (FRG 
इंजिनिअरींग) 


श्री.सागर सतिश तायडे z _o¥- 7 


श्रीमती प्रिया दिनकर पुजारी बी.ई.(सिव्हील)/ 


एम.टेक. (स्ट्रक्चर) 


०१-०४-२०१६ ०१-०४-२०१६ ३१-१०-२०४८ 


ee 


दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 
दि.०९.०८.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


नियम ३ 
(२) (ब) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आस्था-१, दिनांक २१/१२/२०२३ 


शासकीय 
कर्मचाऱ्याचे नाव 


प्रपत्र-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची . 


संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (3) सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
पदावरील  । (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
दिनांक वर्ष) 
a ae 


a यका वा, ee 


श्री.प्रतिक सुरेश गिरी 


श्री.पियुष धनऱ्याम लोखंडे 


श्री.कृणाल राजेंद्र पिंजरकर 


श्रीमती रुपाली अश्विन पाटील 


(लग्नापूर्वीचे नाव रुपाली श्रीकांत 
सराफ) 


श्रीमती स्नेहल सुधीर पगार 


सरळसेवा ०३-१२-१९८९ .ज. ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ ३१-१२-२०४७ बी.टेक.(सिव्हील) दि.२९.०७.२०२१ च्या 


आदेशान्वये का.अ.पदावर 
सरळसेवा ०४-११-१९८६ अ.जा. ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ 


पदोन्नत 


३०-११-२०४४ | बी.ई.(सिव्हील)/ दि.२९.०७.२०२१ च्या 
एम.टेक. (एसडीईई) | आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 
३१-०३-२०४० 3. दि.०९.०८.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


षि | 
सरळसेवा ०३-०५-१९८५ खुला ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ 39-04-2083 दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


सरळसेवा ०५-०७-१९९२ Ald. 09-0¥-209§ |} 09-0¥-209§ 394-019-2040 .टेक. दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आस्था-१, दिनांक २१/१२/२०२३ 
प्रपत्र-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची . 


नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (3) सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील  । (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
वर्ष) 
९ 


‘ ee eee य eee 


सरळसेवा २७-०१-१९८९ अ.ज. ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ ३१-०१-२०४७ ch, दि.२९.०७.२०२१ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


सरळसेवा २८-०४-१९८८ अ.ज. ०१-०४-२०१६ | 0१-०४-२०१६ | ३०-०४-२०४६ बी.ई.(सिव्हील) दि.०५.०१.२०२२ च्या 
आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 
सरळसेवा २९-०८-१९८७ अ.ज. ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ | ३१-०८-२०४५ | बी.टेक.(सिव्हीलो/ दि.२९.०७.२०२१ च्या 
एम. टेक. (सिव्हील) | आदेशान्वये का.अ.पदावर 
पदोन्नत 


| शं शि ™ | | ; | | | | | 9 : : : | | | ; | | न | | | ” वा “ न 7 | बि 


Tawa ae | करन्यात 


श्री. युवराज सुखदेव कोकरे सरळसेवा १४-०१-१९९५ 09-09-2020 | 09-09-2020 | ३१-०१-२०५३ बी.इ.(सिव्हील) 
[भ.ज.(क)) 


कल्ला] 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आस्था-१, दिनांक २१/१२/२०२३ 
प्रपत्र-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची . 
नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील  । (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
दिनांक 


सरळसेवा २६-०१-१९९३ | खुला (खेळाडु | ०१-०१-२०२० | ०१-०१-२०२० | 39-09-2044 
(इ.मा.व.) 


बी.ई.(सिव्हील)/ 
एम.टेक 


Ee 


i 
TRAN SET ककल 7] 
०१-०१-२०२० 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६५/आस्था-१, दिनांक २१/१२/२०२३ 
प्रपत्र-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची . 


नियम ३ शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 
(२) (ब) कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील  । (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
दिनांक 


एकाचा 


शि 
श्रीमती आकांक्षा नृपनाथ मेश्राम सरळसेवा २५-०५-१९९४ बी.टेक.(सिव्हील)/ 
एम.टेक 
(इन्व्हॉरमेंटल इंजि.) 


